स्वाईन फ्ल्यू, डेंग्यू, मलेरिया इतर 
साथरोग किंवा तत्सम संसर्गजन्य 
रोगांवर आळा बसविण्याच्या दृष्टिने 
शासकीय आरोग्य सेवा संस्था व 
खाजगी रुग्णालये यांचेमध्ये समन्वय 
साधण्यासाठी “जिल्हा आरोग्य सेवा 
समन्व समिती” 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साथरो-२०१८/प्र.क्र.४३/आ-५, 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
संकुल इमारत, ८ व १० मजला, नवीन मंत्रालय, 
मुंबई- ४०० ०0१, 
दिनांक : २० ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांकः साथरो-२०१५/प्र.क्र.४९७/आ-५, दि.२३ डिसेंबर,२०१५ 


प्रस्तावना : 
स्वाईन फ्ल्यू, डेंग्यू, मलेरिया व इतर साथ रोग किंवा तत्सम संसर्गजन्य रोगांवर आळा 


घालण्याच्या दृष्टिने शासकीय आरोग्य संस्था व खाजगी रुग्णालये यांचेमध्ये समन्वय साधण्यासाठी 


“जिल्हा आरोग्य सेवा समन्वय समिती” गठीस करण्यास संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात 


आली आहे. सदर समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष हे संबंधित जिल्हयाचे पालकमंत्री आहेत. पालकमंत्र्यांचे 


एकूणच कार्याबाहुल्य लक्षात घेता समितीचे अध्यक्ष हे पालकमंत्री न राहता समितीच्या अध्यक्षपदी 


पालकमंत्र्यांनी नेमलेले प्रतिनिधी अध्यक्षपदी राहतील sel सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 


विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा आरोग्य सेवा समन्वय समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष हे संबंधित जिल्हयाचे पालकमंत्री न राहता 


पालकमंत्र्यांनी नेमलेला प्रतिनिधी हे समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः साथरोग-2018/प्र.क्र.४३/आ-5 


३. हाझासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201908201648452417 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रत, 


Digitally signed by KIRAN VASANTRAO 


WAHUL 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=58e32592d7ee 1 6b3f0ea3e5db3042 
72db0568995 14ece7f762990f9b1a0c5049, 


postalCode=400001, 
street=MANTRALAYA,MUMBAI, 
serialNumber=2e35734ec976bf5657815fb42 


c4d25b0b3c23b4c69600638f3deb172ac9e37 
थि, ou=PHD, o=GOVERNMENT OF 

O WA H U | MAHARASHTRA, cn=KIRAN VASANTRAO 
WAHUL 
Date: 2019.08.21 12:22:04 +05'30' 


(किरण वाहुळ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय मुंबई. 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य), मा.मंत्री (वै.शि.व औ.द्र., मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक 


९ 


आरोग्य), मा.राज्यमंत्री (वै.शि.व औ.द्र.), 


. आयुक्त, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई. 
. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

. आयुकत, महानगरपालिका (सर्व) 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 


सर्व मंत्रालयीन विभाग 


१०.पोलीस आयुक्‍त (सर्व) 

११.संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

१२.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१३.सहआयुक्‍्त, अन्न व औषध प्रशासन, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, मुंबई 
१४.अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (सर्व) 
१५.सहसंचाळक / उपसंचालक आरोग्य सेवा (सवी 

१६.जिल्हा areu चिकित्सक (सर्व) 

१७.जिल्हा आरोग्य अधिकारी (सवी 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साथरोग-2018/प्र.क्र.४३/आ-5 


१८. जिल्हा पोलीस अधिक्षक (सर्व) 

१९. जिल्हा माहिती अधिकारी (सर्व) 

२०.जिल्हा परिषदा /महानगरपालिक/नगरपालिका/नगरपरिषदा (सवी 
२१.निवडनस्ती (आरोग्य-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


